मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.७३/२०१८ 
प्रकरणी विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. सी. टी. 
चंद्रात्रे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-०७१८/प्र.क्र.१५२/परिवहन-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२०. 


वाचा : १) शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग ९०.२२५-२०१८/८, Dated २१.०३.२०१८ 
२) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मोअदान्या/आस्था/२४२/२०१९, दिनांक २६.०२.२०१९. 


प्रस्तावना : 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.७३/२०१८ या प्रकरणी 
शासनाच्या वतीने कामकाज पाहण्यासाठी अँड. श्री. सी. टी. चंद्रात्रे यांची विधी व न्याय विभागाच्या उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन दिनांक २१.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विशोष समुपदेशी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. सी. टी. चंद्रात्रे यांना विशोष समुपदेशी म्हणून काम करण्यासाठी रु.७५०००/- इतकी 
व्यावसायिक फी ठरविण्यात आली असून सदर फी ची रक्‍कम मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई हे 
कार्यालय त्या कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून अदा करणार आहे. सदर फी च्या Landa 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याची विनंती प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार अँड. श्री. सी. टी. चंद्रात्रे यांना विशोष समुपदेश्ी म्हणून अदा करावयाच्या 
व्यावसायिक फीच्या रु.७५०००/- इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.9३/२०१८ या प्रकरणी अँड. 
श्री. सी. टी. चंद्रात्रे यांना विशोष समुपदेशी म्हणून काम करण्यासाठी अदा करावयाच्या व्यावसायिक फीच्या 
रु.७५०००/- इतक्या CEPA प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. ts. a. सी. टी. चंद्रात्रे यांना मंजूर करण्यात आलेली फी ची रक्‍कम रु.७५०००/- ही संपूर्ण दावा 
निकाली निघेपर्यंत मा.न्यायाधिकरणात झासनाची पूर्णपणे बाजू मांडणेकरिता (शपथपत्र तयार करण्यासह इतर 
सर्व खर्चासहीत) असून या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम त्यांना अनुज्ञेय असणार नाही. सदर फी ची रक्‍कम 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या कार्यालयाने त्या कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
अदा करावी. या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे अतिप्रदान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3: सदर फी ची रक्‍कम न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीच्या प्रगतीनुसार प्रत्येकी रु.२५०००/- च्या 
तीन टप्प्यात अदा करावी. यातील पहिल्या टप्प्याची रु.२५०००/- इतकी रक्‍कम सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात, दुस-या टप्प्याची रु.२५०००/- इतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात व उर्वरीत तिस-या 
टप्प्याची रु.२५०००/- इतकी रक्कम न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर अदा करण्यात 
यावी. 


१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-०७१८/प्र.क्र.१५२/परिवहन-५ 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०६.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-२, अ.क्र.४९, नियम क्र.१६६-अ नुसार न्यायाळयीन 
प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या वकीलांच्या फी इत्यादी खर्चास मंजूरी देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र. बी-३, मुख्यलेखाशिर्ष २०४१-वाहनांवरील कर, (००), ८००- 
इतर खर्च, (00), (00) (०१-मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ 0924)” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०८१७१४४८३५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jaysen 
Jayprakash Ingole ८५४ ssscnemarse™ 
(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण व राज्य परिवहन अपिलिय न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४००००१. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. परिवहन आयुक्‍त, ५ वा मजला, फाठंटेन टेळीकॉम भवन, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड 
इमारत-२, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, हजारीमल सोमाणी मार्ग, मुंबई-४००००१. 
७. कक्ष अधिकारी, (व्यय-८/अर्थ-११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अँड. श्री. सी. टी. चंद्रात्रे (प्रबंधक,मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेमार्फत). 
. निवड नस्ती, परि-५. 


[७] 


पृष्ठ २ पैकी २ 


